महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2022 
निधी वितरण.... 
कृषि विभाग (कृषि, फलोत्पादन व कृषि 
विद्यापीठे) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक :- ०५ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ:- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४.४.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२ च्या अनुसूचीतील स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिली 
आहे आणि ते २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४ 
दि. २८ मार्च, २०२२ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे संदर्भाधिन परिपत्रकात नमूद केले 
आहे. 
२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. डी-२, डी-३, डी-७ व डी-११ अंतर्गत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज स्वीकृत केले आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकानुसार मंजूर 
केल्यानुसार कृषि विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२२-२३ (White Book) पुस्तकाच्या 
आधारे या शासन निर्णयाद्वारे तरतुदींचे वितरण करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकास अनुसरून अनिवार्य खर्चातर्गतच्या योजनांसाठी या 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ७ मधील मंजुर तरतूदी स्तंभ क्र.५ 
मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन/आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द 
करण्यात येतील. त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींची तसेच 
प्रचलित नियम, अटी व शा्तींची पूर्तता केल्यानंतर सन २०२२-२३ मधील नऊमाहीकरिता 
अर्थसंकल्पीय तरतूदी ६०% च्या मर्यादेत विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. अनिवार्य waits प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य, 
तसेच कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदाने आणि घरबांधणी अग्रीम आणि कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदींतर्गत येणाऱ्या योजनांचे योजनानिहाय प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या Hota sear 
संबंधित कार्यासनांकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी वितरण केले जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-ओ A 


३. अनिवार्य खर्चातर्गत गौण बांधकामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी गौण बांधकामासाठी 
संबंधित यंत्रणेकडून प्रशासकीय मान्येतेचे आदेश शासनास प्राप्त झाल्यानंतरच सदर निधीचे 
वितरण केळे जाईल. 

४. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे 
राज्यस्तरीय मंजूरी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करून केंद्र शासनाकडून सदर आराखडे मंजूर 
करून घेण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 

५. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजनांकरीता go 
टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाचे प्रस्ताव शासनास तात्काळ सादर 
करावेत. 

६. सन २०२२-२३ या वर्षासाठी वितरीत केलेल्या निधीच्या खर्चाचे प्रमाण नियंत्रण 
अधिकाऱ्यांनी योग्यरित्या नियोजित करावे. याबाबतचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यावा व वर्षाच्या 
शेवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४०५१७४५४६९००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIKANT 0 ANDGE 


SHRIKANT C पपया ta 
ANDGE ee omens 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 
आयुक्त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 


one ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-ओ, 


१०. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय 
लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१२. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव, (अर्थसंकल्प-१३ व व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती, कार्यासन (२ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/२-अ, दि. ०५ एप्रिल, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट 


(रू.हजारात) 


६० टक्केच्या मर्यादेत 


अ. क्र. मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | वितरित करण्यात येणारी 
तरतूद 
| a | 4 & | ७ | 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
र सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ९७६०.०० ५८५६.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
२४०१ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन ९० ५०९४१० 
२ (दत्तमत) ६६६६१७७.०० ३९९९७०६.२० 
६६६६९७७.०० ४०००१८६.२० 
विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये ११७३०३४०.०० ७०३८२०४.०० 
जिल्हा कृषि कार्यालये १७१०५७.०० १०२६३४.२० 
4 जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने १६९१३९३.०० १०१४८३५.८० 
६ संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेवरील खर्च ११८.०० ७०.८० 
6 तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रे ४७९५१६.०० २८७७०९.६० 
८ बीज,रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २६७४८०.०० १६०४८८.०० 
९ कृषि विषयक माहिती पथक ११७८१.०० ७०६८.६० 
।_१० | शेतकरी मासिक ३९३४०.०० २३६०४.०० 
वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात 
ea : Bat १२८५५६.०० ७७१३३.६० 
संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
१२ भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने ७६१९५८.०० ४५७१७४.८० 
१३ प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २०००००००.०० १२००००००.०० 
१४ | डी-३ | प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान २४०१ 8०५२ २०००००.०० १२००००.०० 
भारित ८००,०० ४८०.०० 
wana ४२१४७७१६.०० २५२८८६२९.६० 
२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ४२१४८५१६.०० २५२८९१०९.६० 
डी-३ | २४०२ - मृद व जलसंधारण 
१५ डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२ ००३२ | कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३१३६६६.०० १८८१९९.६० 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण ३१३६६६.०० १८८१९९.६० 


६० टक्केच्या मर्यादेत 


अ. क्र. [मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | वितरित करण्यात येणारी 
तरतूद 
डी-३ | २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
०१ पिकसंवर्धन 
१६ महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने 2894 ००२५ = feu विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४४८२९२४.०० २६८९७५४.४० 
| a | डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १८०७२२२.०० १०८४३३३.२० 
१८ डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २९६४५८४.०० १७७८७५०.४० 
१९ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाळा सहायक अनुदान २४१५ ००५२ feu विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २७९८३७९.०० १६७९०२७.४० 
२० | डी-३ ।महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक २४१५ ००६१ [HU आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३५१९३.०० २१११५.८० 
२४१५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण १२०८८३०२.०० ७२५२९८१.२० 
०३ पशुसंवर्धन 
२१ | डी-३ [Aer फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ |उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४६६१५.०० २७९६९.०० 
२२ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ६३२७७.०० ३७९६६.२० 
२३ डी-३ ।वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ feu विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २००६०.०० १२०३६.०० 
२४१५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १२९९५२.०० ७७९७१.२० 
०४ दुग्धव्यवसाय 
२४ डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ ।आयुक्‍्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १६४४२.०० ९८६५.२० 
२५ डी-३ ।दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पश्ुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ |आयुक्‍्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ५९९.०० ३५९.४० 
२४१५ - ०४ दुग्धव्यवसाय एकूण १७०४१.०० १०२२४.६० 
०५ मत्सव्यवसाय 
२६ डी-३ |।डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी २१२५७२.०० १२७५४३.२० 
२७ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २५०१.०० १५००.६० 
२४१५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण २१५०७३.०० १२९०४३.८० 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या 
२८ डी-३ भावानी रि २४१५ १०१२ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ६१२३४.०० ३६७४०.४० 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या रकमेइतकी समतुल्य 
२९ डी-३ अशदानाची ि eee as g 2894 १०२१ feu विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ७१५१२.०० ४२९०७.२० 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या a कृषीअधिकारी 
३० carter argon sfararart caer सहक विभागीय , परभणी ५७६८३.०० ३४६०९.८० 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या रकमेइतकी 
३१ angen वि 3 aba. a a उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ४१६२६.०० २४९७५.६० 
ल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२४१५ - (८०) (१२०) एकूण २३२०५५.०० १३९२३३.०० 
२४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण १२६८२४२३.०० ७६०९४५३.८० 
दत्तमत ५५१४३८०५.०० ३३०८६२८३.०० 
मागणी क्र. डी-३ एकूण- भारित ८००.०० ४८०.०० 


एकूण 


५५१४४६०५.०० 


३३०८६७६३.०० 


६० टक्केच्या मर्यादेत 


अ. क्र. मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | वितरित करण्यात येणारी 
तरतूद 
डी-७ | २७०२ लहान बांधकामे 
३२ | डी-७ |अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्देडञान प्रक्षेत्रे २७०२ १९३३ | कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६०००.०० ३६००.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
३३ डी-७ |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१ ०६७२ ae aie कळप $ iad २३७४१४.०० १४२४४८.४० 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, , मुंबई, 
डी-११ | ६२१६ गृहनिर्माणासाठी कज 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
क उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
३४ | डी-११ [pre विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम ६२१६ ०२०१ १००४३.०० ६०२५.८० 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३५ । डी-११ |शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे ७६१० a 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
३६ | डी-११ fax बांधणी अग्निमे ७६१० ०२११ १९९१००.०० ११९४६०.०० 
३७ | डी-११ ।मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ३७४५.०० २२४७.०० 
३८ । डी-११ |इतर वाहन खरेदी ats ७६१० ०२३८ २५.०० 44.00 
३९ | डी-११ |संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ १८३५.०० ११०१.०० 
एकूण ७६१० २०४७०५.०० १२२८२३.०० 
डी-११ एकूण २१४७४८.०० १२८८४८.८० 
दत्तमत ५५६११७२७.०० ३३३६७०३६.२० 
एकूण अनिवार्य भारित ८००.०० ४८०.०० 
एकूण ५५६१२५२७.०० ३३३६७५१६.२० 


